मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 

महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. १४७/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा: 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 

ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक ०६ 

जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक २१ 

एप्रिल, २०२२. 

४) शासन निर्णय, नियोजनविभागक्रमांकःडीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८मे, २०२२. 

५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक २६ 
सप्टेबर, २०२२. 

६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/११७/२०२२, दिनांक ०६ जानेवारी, २०२३. 

७) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/२६५/२०२२, दिनांक १९ जानेवारी, २०२३. 

८) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/३६३/२०२२, दिनांक २४ जानेवारी, २०२३. 

९) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/३६४/२०२२, दिनांक २४ जानेवारी, २०२३. 


2 
च्ऱ“ 


२ 


— 


3 


— 


na 


शासन निर्णय: 
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) अंतर्गत 


बुलडाणा जिल्ह्यातील रस्त्यांची salah करण्यासाठी त्यांच्या नावा समोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद 


केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४७/बांधकाम-४ 


५वर्ष 
toa SN | nr देखभाल 
अ पॅकेज 2 लांबी | अंदाजित दे 
तालुका वै रस्त्याचे नांव किंमत दुरूस्ती 
क्र. क्रमांक (कि(मी. किंमत 
किंमत 
(लक्ष.रू) 
०१ सोमठाणा ते वळती रस्ता 2.000 | १५६.५८ १२.९३ 
चिखली DPC- 
BUL- 
०२ 0) ०१ प्रजिमा २९ तेल्हारा ते प्रजिमा ३३ रस्ता. ४.३०० ३५५.६५ २९.३७ 
03 | amr राष्ट्रीय महामार्ग क्र.७५३ Md कुलमखेड त. (ता ue 
डे जिल्हाहद्द रस्ता i 
DPC- 
०४ । नांदुरा BUL- मालेगाव ते खडतगांव रस्ता २.८०० | २०९.६७ १४.६८ 
(॥)- ०२ 
शा प्रजिमा १३ ते भालेगांव ते पोरज रस्ता २.७५० २०५.४६ १६.९७ 
: DPC- 
खामगांव । 
शि BUL- राममा ७५३ E धापटी मांडका हिवरा eee | |) eens ees 
0)- 03 खु.तांदुलवाडी रस्ता गती न गी 
शोगांव सणा dara a रस्त 
०७ जवळा ते गायगाव बु.खु. ४.६२० | ४०४.७६ ३३.४३ 
DPC- 
०८ शोगांव BUL- प्रजिमा ०५ (भेनगांव) ते येऊल खेड रस्ता ४.६५० । ३४८.३७ २८.७८ 
(॥- ०४ 
os एन.एच.१६१ ७ ते वसाडी रस्ता ७.५१० । ५५८.७५ । ४६.१५ 
०९ | जळगांव 
जामोद i Sees 
व. एन.एच.१६१ ७ ते चावरा रस्ता ५.०५० । ३८६.९५ ३१.९६ 
एकूण १० कामे ४८.५३० | ३७३५.०१ | ३००.६८ 
१. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थे 
मार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर ग्राम विकास विभागाच्या अटी व शार्तीवर 
कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 
२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच झासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


gta 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४७/बांधकाम-४ 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोत्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच 
कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्या पुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात 
यावी. 
) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations Jaa: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित 
करण्यात यावे. 


॥ सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातर जमा करुन 
घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, या बाबत पुनःश्च खात्री करण्यात यावी. 


॥) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या जलाशया खाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या कामावर 
कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 


४) अंदाजपत्रका मध्ये कामाची मराठी मधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 


४७ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाज पत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/ दर/ दरपृथ:करण/ रक्‍्कम/ 
दरपृथ: करणाती गृहित धरलेली अंतरेवअनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या संदर्भात 
शासनाचे कोणतेही उत्तर दायित्व असणार नाही. 


vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्यास क्षमअधिकाऱ्याने कामा मध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे 
मंजुर नाही, याची खातर जमा करावी. 


vil) सदर कामांनाप्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


9) सदर कामे डोंगरी / आदीवासी / नक्षळप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलीत निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रीक 
मान्याता प्रदान करणा-या सक्षम अधिका-याने तपासणी करून दरपुथःकरणामध्ये 
त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातरजमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधीत 
तांत्रीक मान्यता प्रदान करणा-या सक्षम अधिकारी / अभियंत्याची राहील. 


gyal 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१४७/बांधकाम-४ 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे(0१)(०१) मोठीबांधकामे सीआरसी- ५०५४ 4943” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१२५४११०७२०असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 


Date: 2023.03.03 19:16:04 +05'30' 


(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा /विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव(मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था,अमरावती विभाग, 
अमरावती. 

९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था,बुलडाणा 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा.5 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र राज्य 
१४) निवड नस्ती,कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ४पैकी४ 


